सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहात 
शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी लागणारी 
आव्यक यंत्र सामुग्री व अवजारे खरेदी करण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र टू सेंटर नं. १ » ३०वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१४ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
शेती/वार्षीक योजना/५०४८/ २०१४-१५/कक्ष-७ पुणे-१, दिनांक १९.०५.२०१४. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
शेती/वार्षीक योजना/७०४७/ २०१४-१५/कक्ष-७ पुणे-१, दिनांक २.०७.२०१४ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र. ११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
१.०७. २०१४. 


शासन निर्णय 

राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी खालील 
वाहने खरेदी करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर 
तरतूदीमधून रुपये ९७.५० लक्ष (रुपये सत्त्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहातील शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी रू. 
९५,८७,६५७/- इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व अवजारे खरेदी करण्याचे वरील वाचा-१ व २ येथील 
पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. सदर खर्चाच्या खालील अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत 
आहे. अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू 
उपकरणांची खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 


राज्यातील कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री / मशिनरी 


अ.क्र कारागृहाचे नाव कामाचे स्वरुप / यंत्र व अवजारे | मशिनची | एकूण किंमत 
यांची नावे संख्या | (आकडे रुपयात) 
१) नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 
दोन फाळी नांगर १नग | ४८,५००/- 
2) ट्रॉली ४ चाकी ६ टन १ नग १,९६,०००/- 
3) सबमर्सी. वि. पंप ५ अ.श. ४नग | ८०,०००/- 
४ टाटा टेम्पो ४०७ २ नग १०,८७,८९४/- 
एकूण (9) १४,१२,३९४/- 
2) ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 
१)२ फनी नांगर VAT । ५३,८७५/- 
२) कल्टीव्हेटर १नग ॒ | २१,५४६/- 
एकूण (२) ७५,४२१/- 
३) बुलढाणा जिल्हा कारागृह 
१ महिन्द्रा ट्रॅक्टर ५७५ डि.आय. | ITT  ।६,२६,२४२/- 
२) कृषीव्हेटर १नग | ८२,५००/- 
एकूण (३) ७,०८,७४२/- 
8) नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 
१ ट्रॅक्टर महिंद्रा ५७५ डी.आय १नग | ६,३६,६६२/- 
२) कृषी व्हेटर १नग | ८२,५००/- 
३) ९ दाती खत बी पेरणीयंत्र १नग | ४९,५९५/- 
४) २ फाळी नांगर १नग | ५६,५६९/- 
एकूण (४) ८,२५,३२६/- 
५) उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह 
१ ट्रॅक्टर स्वराज ७२४ १नग | ३,९९,७८१/- 
२) कडबाकुट्टी यंत्र १नग | २९,०००/- 
3) सबमर्सी. वि. पंप ५ अ.श. २नग | ४०,०००/- 
४) २ फाळी नांगर १ नग | ४२,७००/- 
५) कल्टीव्हेटर १नग | २१,३००/- 
६) कृषी व्हेटर १नग | ७६,७००/- 
एकूण (५) ६,०९,४८१/- 
६) नांदेड जिल्हा कारागृह 
१ पॉवर टिलर GT = | 9,82,000/- 
एकूण (६) १,४८,०००/- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव माचे स्वरुप / यंत्र व अवजारे | मशिनची | एकूण किंमत 
यांची नावे संख्या | (आकडे रुपयात) 
७) ळे जिल्हा कारागृह 
१) ट्रॅक्टर युवराज २१५ १नग | २,४३,२६२/- 
२) वि. पंप ५ अ.श. १ नग २०,०००/- 
एकूण (७ २,६३,२६२/- 
८) रत्नागिरी विशेष कारागृह 
१वि.पंप 3 S21 १ नग १६,५००/- 
२) फुट स्प्रेअर १ नग २,३१०/- 
3) नॅपसॅक स्प्रे पंप १नग ॒ | १,२६६/- 
४ नारळ शिडी १नग | 2,3¥0/- 
एकूण (८) २२,४१६/- 
९) पैठण खुला कारागृह. 
१ ट्रॅक्टर २२ AA. WaT । ३,५६,४७५/- 
2 पल्टी नांगर १ नग ४२,७००/- 
3) डीस्क et १नग | ५२,५५१/- 
४) रोटाव्हेटर १नग | ९९,०००/- 
५) कडबाकुट्टी यंत्र GAT — | २९,०००/- 
६) वखर १ नग १८,०००/- 
एकूण (९) ५,९७,७२६/- 
१० । औरंगाबाद खुला कारागृह 
१ अँडजेस्टेबल ब्लेड el १नग — | २,९००/- 
एकूण (१०) २,९००/- 
११) । यवतमाळ जिल्हा कारागृह 
१ ट्रॅक्टर महिन्द्रा ४७५ डीआय ।१नग  ।५,८९,७७२/- 
२) कृषीव्हेटर १ नग (98 ,000/- 
3) नांगर 3 फाळी GFT | 28,000/- 
४) पंजी ५ दाती GFT  । २१,७००/- 
एकूण (११) ७,१४,४७२/- 
१२) | येरवडा मध्यवती कारागृह 
१ महिन्द्रा ५७५ डीआय ४५ १नग॒ । ५,९२,८९८/- 
AAT. 
२ डंपिंग ट्राली २ चाकी ४ टनी ।१नग १,५०,०००/- 
3) कल्टीव्हेटर ९ फनी १नग । २१,५४६/- 
४) सिंगल पल्टी नांगर १नग | ४४, ६६९/- 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव माचे स्वरुप / यंत्र व अवजारे | मशिनची | एकूण किंमत 
यांची नावे संख्या | (आकडे रुपयात) 
एकूण (१२) ८,०९,११३/- 
१३) । येरवडा खुला कारागृह 
१मित्सुबिशी ट्रॅक्टर २२४ डी २२ | VAT = | 3,6¢,¢93/- 
AAI. 
२ट्रॉली २ चाकी ४टन १ नग १,५०,०००/- 
एकूण (१३) ५,१८,८१३/- 
१४ । कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 
१ पावर टिलर व्ही.एस.टी. १ नग १,४८,०००/- 
शक्‍ती १३० डी.आय. 
२ पॉवर टिलर ट्रॉली व औजारे |१--५नग | ४३,४२७/- 
३) कृषीव्हेटर १.५ मी. १नग  । ८२,५००/- 
४) महिन्द्रा ट्रक्टर अर्जुन ४४५  ।१नग | ६,४६,०४०/- 
डीआय 
५) डबल पल्टी नांगर VAT | ५६, ६६९/- 
६) बिगर पल्टी नांगर aT । ४४, ६६९/- 
७)मळणी यंत्र ५ अ.श. फनसह  |।१नग | ५०,९७५/- 
८) डंपिंग ट्राली ३ टनी १ नग ८२,५००/- 
९)डिझेल इंजिन १० अ.श. १नग | ४३, ६१२/- 
एकूण (१४) ११,९८,३९२/- 
१५  । अमरावती मध्यवर्ती कारागृह 
१ ट्रॅक्टर महिन्द्रा ५७५ डीआय ।१नग  ।५,८९,७७२/- 
३) कृषीव्हेटर १.५मी. amt | ८८,०००/- 
3) नांगर 2 फाळी GT । ४२,७००/- 
४) कल्टीव्हेटर ९ दाती १नग  । २१,३००/- 
५) खत बी पेरणी यंत्र QT | ४९,५९५/- 
एकूण (94) (9,39, 3&0/- 
१६ ।अकोलाजिल्हा कारागृह 
१) कृषीव्हेटर ९ दाती १नग — | २१,३००/- 
२एस टाईप लोखंडी पंजी QT । २१,७००/- 
एकूण (१६) ४३,०००/- 
१७ । बीडजिल्हा कारागृह 
१लोखंडी बैलगाडी १ नग १३,५००/- 
२)पेरणी यंत्र बेलचलित १नग | ७,०००/- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव माचे स्वरुप / यंत्र व अवजारे | मशिनची | एकूण किंमत 
यांची नावे संख्या | (आकडे रुपयात) 
एकूण (१७) २०,५००/- 
१८) । सातारा जिल्हा कारागृह १) ट्रॅक्टर २२ अ.श. TT | ३,५६,४७५/- 
एकूण (१८) ३,५६,४७५/- 


१९) ।मोर्शी खुले कारागृह 


१) ट्रक्टर महिन्द्रा युवराज २१५ | VAT २,४३,२६२/- 


२) कृषीव्हेटर १.५ मी. १नग  । ९२,०००/- 
३)पेरणी यंत्र QT । ४९,५९५/- 
४सबमर्सीबल वि.पंप१० अ.ड. |।१नग  । २९,०००/- 
4) वि. पंप ५ अ.शा. १ नग १७,०००/- 
६) वि. इंजिन ७.५ अ.श. GT । २६,०००/- 
७)पावर स्प्रेअर QT | ५,१००/- 

८) सायकल कोळपे १० नग | ७,९००/- 

एकूण (१९) ४,६९,८५७/- 
एकूण (१) ते (१९) ९५,८७,६५७/- 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, 
नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (००) (Io) कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
०१.०७.२०१४ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१४ या परिशिष्टातीलळ अ.क्र. ३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत 
बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता 
घेण्याची आवश्‍यकता नाही. राज्यातील कारागृहाच्या होतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी 
यंत्रसामुग्री/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या 
मंजूर झालेल्या रुपये ९७,५०,०००/- (रुपये सत्त्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०१.०७.२०१४ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१५८/तुरुंग-२ 


नुसार ६०% रक्‍कम म्हणजेच रु. ५८,५०,०००/- (रु. अठ्ठावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) खर्च करण्यास 


शासन मंजूरी देत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८१६१ ३४४२८५०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra 


1 Ishwar Giri 
R av | a d fa DN: CN eee Ishwar Giri, 
» A C = IN, S = maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
| 5 h Wa r G | [ | MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.08.16 16:25:47 
+05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभागो/औरंगाबाद. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/ नागपूर 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभागो/ पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ ठाणे/ नाशिक/ बुलढाणा/ नागपूर/ उस्मानाबाद/ 
नांदेड / धुळे/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ यवतमाळ/कोल्हापूर/ अमरावती/ अकोला/ बीड/ 
सातारा. 

अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


